प्रस्तावना:- 
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी व शौक्षणिक संस्थांसाठी मोफत गणवेश ,मोफत 


राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे 

शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी 

अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/(१३४/२१)/ एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२१ 


पाठयपुस्तके, शिष्यवृत्ती तसेच पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान अज्ञा विविध योजना शासन राबवित आहे. 


अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शौक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी अधिक अभ्यास करणे शासनास 


आव्यक वाटत असल्याने यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश 
SIGS एक अभ्यासगट बनविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करणे या विषयी सखोल अभ्यास 
करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालील 


अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व पदनाम पद 
| | आयुक्त ( शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
२ | Al. आ. डॉ. वजाहत मिर्झा, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
3 श्री. एम.एम.शोख, औरंगाबाद सदस्य 
हिं श्री. किशोर बोरकर, अध्यक्ष, अपंग जीवन विकास संस्था, सदस्य 
अमरावती द्वारा संचलित संत गाडगे महाराज विद्यालय व कनिष्ठ 
महाविद्यालय, नवाथेनगर, अमरावती 
५ | डॉ. जहीर काझी, अध्यक्ष, अंजुमन इस्लाम एज्युकेशनल ट्रस्ट सदस्य 
६ | डॉ. किशोर एस. पेशोरी, प्राचार्य, मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी सदस्य 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स, बांद्रा (पश्चिम) 
=| SI. WOR मास्कारेन्स एस.जे., व्यवस्थापक, सेंट स्टनिसळस्‌ सदस्य 
हायस्कूल, बांद्रा 
८ | stadt संगिता बेवळी, उप प्राचार्य, गुरुनानक खालसा कॉलेज, सदस्य 
मंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/(१३४/२१)/ एसएम-६ 


९ श्रीमती झेनीथ एल. डिसोजा, मुंबई | eT 

गं अँड. श्रीमती रुबीना अख्तर हसन रिझवी, संचालक, रिझवी सदस्य 
कॉलेज 

ह| १ श्री. पी.ए. इनामदार, अध्यक्ष, आझम कॅम्पस, पुणे सदस्य 

१२ | अँड. मार्कस देशमुख, पुणे सदस्य 

93 श्री. तुषार एकनाथ गायकवाड, संचालक, अभय शिक्षण केद्र, सदस्य 
मुंबई. 

१४ ४ | शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), म.रा., पुणे सदस्य 

१५ | शिक्षण संचालक (प्राथमिक), म.रा.,पुणे सदस्य 

१६ | संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य सचिव 


२. सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


१) अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी सध्या सुरू असणा-या किंवा सुरू 
करावयाच्या शासकीय योजनांबाबत विचारविनिमय तसेच सखोल अभ्यास करणे व 
याअनुषंगाने शासनास शिफारस करणे. 


२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व त्याअनुषंगाने 
अल्पसंख्याक शाळा / संस्थांबाबत मा. सर्वोच्च न्यायाळयाने १) T.M.Pai (2002) ८ SCC 
४८१, २) Islamic Academy of Education (२००३) ८ SCC ६९७, ३) P.A. ॥॥॥08/ (२००५) 
६ SCC ५३७, ४) Pramiti Educational Trust (२०१४) ८ SCC १ या चार न्यायालयीन 
प्रकरणात अल्पसंख्याक शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार 
अधिनियम, २००९ मधील काही तरतूदी लागू होत नसल्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. या 
अनुषंगाने या व अन्य न्यायालयीन प्रकरणांचा अभ्यास करुन अल्पसंख्याक शाळांकरिता 
शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक या संदर्भात प्रशासकीय व शैक्षणिक धोरण तयार करण्याबाबत 
शिफारस करणे. 


३. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील सदरहू अभ्यासगटाने वरील बाबींचा सखोल अभ्यास 


करून आपल्या शिफारशी 3 महिन्यात शासनास सादर कराव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/(१३४/२१)/ एसएम-६ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११११७१७१६१६८७२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


१०. 
११. 
१२. 
.निवड नस्ती (एसएम-६). 


१३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Imtiyaz Mushté Ki 
| t hi hi SCHOOL EDUCATION 
mM | ya Z & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mi 
2.5.4.20=711589% ff9bO0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b31463 
14d51ec0e87d0a6, 
rialNi 10९ -77a529748c5e7c1ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e0 
ushta ५९५०९ KAZ] अयन 
Date: 2021.11.18 17:52:59 +05'30' 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. शिक्षण संचालक (अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/प्रौढ) जिल्हा परिषद 
सर्व समिती सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


